२५० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या 
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणूकांकरीता 
परिश्रमिक व भत्ते आकारणीबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं- ०३२२/ प्र.क्र.६६/१३स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ जुले, २०२२ 


वाचा :- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमाकं:- सीएसआर-०८१८/ प्र.क्र.८३/ १३स, 
दिनांक ०६ एप्रिल,२०२१ रोजीची अधिसूचना. 
परिपत्रक:- 

२५० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० मध्ये “प्रकरण तेरा-ब” नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. उक्त प्रकरण 
समाविष्ट करताना अधिनियमाचे कलम ७३ कब (११) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली. 
“परंतु, शासनास, संस्थेची, संस्थांच्या वर्गाची veld, कार्यक्षेत्र व व्यवसायांची मानके आणि योग्य 
व्यवस्थापन व सदस्यांचे हितसंबंध या बाबी विचारात घेऊन, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, विहित 
करण्यात येईल अशा रितीने संस्थांचे वर्गीकरण करता येईल.” उक्त नमूद तरतुदींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ मध्ये सदर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणूका 
घेण्यासाठी “भाग-१०-१अ” नव्याने दाखल करण्यासंदर्भातील अधिसूचना दिनांक ०६.०४.२०२१ रोजीच्या 
राजपत्रात प्रसिद्ध केळी. त्यामधील तरतूदींच्या अनुषंगाने “ई” प्रकारच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या 
निवडणूका घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली, तथापि, निवडणूकीच्या खर्चाची आकारणी कशी 
करावी याबाबत निवडणूक नियमात कोणतीही तरतूद नव्हती. त्याचप्रमाणे, खर्चाच्या आकारणीबाबत 
शासनाचे निश्चित धोरण नसल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी उक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या 
निवडणूकीसाठी अवास्तव खर्च आकारत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या. त्याचप्रमाणे, सन 
२०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या 
खर्चाबाबत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. ही वस्तुस्थिती विचारात घेवून २५० किंवा त्यापेक्षा कमी 
सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या (“ई” प्रकारच्या) निवडणुकीच्या अनुषंगाने 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे कमाल परिश्रमिक / भत्ते निश्चित करण्यात येत आहेत. 


सभासद । निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक खर्च निवडणूक | बिनविरोध 
संख्या मानधन झाल्यास झाल्यास 
निवडणूक | निवडणूक बॅलेट, प्रवास खर्च | एकूण खर्च | एकूण खर्च 


झाल्यास बिनविरोध उमेदवारी 
झाल्यास अर्ज, छपाईव 
स्टेशनरी 


g ते Goo 3400 2000 2000 १५०० (9000 3400 


१०१ ते २५० ४५०० ३००० २५०० १५०० ८५०० ४५०० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं- 0322/ प्र.क्र.६६/१३स 


०२. वर नमूद केलेल्या निवडणूक खर्चाबाबत खालील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. 


ओ 


आ) 


निवडणूकीसाठी घेण्यात येणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी आवश्‍यक टेबल, खुर्ची,वीज, 
सभेसाठी सभागृह व इतर अनुषंगिक खर्च संबंधित संस्थेने करावयाचा आहे. 
निवडणूकीचा खर्च संबंधित संस्थेने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला तात्काळ अदा करावयाचा 


आहे. 


०३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०७०६१३०३३८७८०२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Chaudhary Anil 
Jayaram 


(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
आयुक्त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
सर्व विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व जिल्हा उपनिबंधक/ उपनिबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य. 


मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचे स्वीय सहाय्यक. 
निवडनस्ती कार्यासन १३स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


